“अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा 
जलसिंचन योजना ग्राहकांना वीज दरात सवलत 
देण्याबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२१ /प्र.क्र.११८/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२२. 
संदर्भ:- 

१. शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१२ /प्र.क्र. ९१/ऊर्जा-३, दि.११ ऑक्टोंबर, २०१२ 
२. शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१६ /प्र.क्र. ३८२/ऊर्जा-५, दि.३१ जानेवारी, २०१९ 
३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२९.०९.२०२१ रोजी झालेली बैठक. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील सुमारे 43% लोकसंख्या उपजिविकेसाठी कृषी व संलग्न कार्ये या क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने 
हे क्षेत्र अत्यंत महत्वाचे आहे. या क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी जलसंसाधनाचा कार्यक्षम व प्रभावी वापर, अल्प व 
अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण इ. बाबीही महत्वाच्या ठरतात. राज्यातील कृषीपंप ग्राहकांना मा.महाराष्ट्र 
विद्युत नियामक आयोगाद्वारे निश्चित केलेल्या वीजदरात राज्य शासनामार्फत सवलत देण्यात येते. सदर 
सवलतीपोटी महावितरण कंपनीस होणाऱ्या महसुली तुटीची भरपाई शासनामार्फत महावितरण कंपनीस प्रति युनिट 
अनुदान देऊन करण्यात येते. राज्य शासनाद्वारे कृषी ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी महावितरण 
कंपनीस प्रति युनिट किंवा प्रति अश्वशक्ती प्रमाणे देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा शासन निर्णय 
दि.११.१०.२०१२ अन्वये कायम ठेवण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार माहे ऑगस्ट, २०१२ नंतर 
वीजदरात होणारी वाढ कृषीपंपग्राहकांनी भरावयाची आहे. यानुसार माहे ऑगस्ट, २०१२ नंतर वीजदरात होणाऱ्या 
वाढीचा भार कृषीपंप ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येत आहे. 

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता त्यांना कृषी उत्पन्न वाढविण्यास सहाय्य करण्याकरिता शासनाच्या 
विविध विभागांमार्फत कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. ऊर्जा विभागामार्फत कृषीपंप ग्राहकांना वीज दरात 
सवलत देण्यात येते. 
२. राज्यात एकूण ९३० अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहक असून त्यांचा वार्षिक वीज 
वापर सुमारे ८७१ द.ल.यु. इतका आहे. संदर्भिय शासननिर्णय क्र.(१) नुसार शासनामार्फत या ग्राहकांना रु.२.१६ 
प्रति युनिट इतकी सवलत माहे ऑगस्ट २०१२ पासून देण्यात येत होती. यानुसार मा.महाराष्ट्र विद्युत नियामक 
आयोगाच्या वाढीव वीज दराचा भार ग्राहकाने भरावयाचा होता. परंतु संदर्भिय शासन निर्णय क्र.(२) नुसार माहे 
नोव्हेंबर, २०१६ ते माहे मार्च, २०२० पर्यंत या ग्राहकांनी भरावयाचा दर रु.१.१६ प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये 
रु.२५ प्रति HST इतकी सवलत कायम ठेवण्यात आली व उर्वरित भार शासनाने सोसावयाचा होता. सन २०२०- 
२१ या वर्षाकरिता महावितरण कंपनीने सदर सवलत त्यांच्या स्तरावर पुढे सुरु ठेवली. यानुसार अतिउच्चदाब 
ग्राहकांकरिता रु.२.६३ प्रति युनिट तर उच्चदाब ग्राहकांकरिता रु.३.२० प्रति युनिट इतकी सवलत सदर ग्राहकांना 
महावितरण मार्फत देण्यात आळी. महावितरण कंपनीने माहे जून, २०२१ पासून सदर सवलतीचे दर आकारणे बंद 
करुन आयोगाच्या दराप्रमाणे वीज आकारणी सुरु केली. तद्नंतर या ग्राहकांनी परत लोकप्रतिनीधींमार्फत 
शासनाकडे निवेदने सादर केली. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१ /प्र.क्र.११८/ऊर्जा-५ 


त्याचप्रमाणे राज्यात ८७३ लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहक असून त्याचा rar वार्षिक वीज वापर सुमारे 


३० द.ल.यु इतका आहे. या ग्राहकांना संदर्भिय शासन निर्णय क्र. (१) नुसार रु.१.९४/युनिट व स्थिर आकारात 
रु.१५ प्रति अश्वशक्ती प्रति माह इतकी सवळत झासनातर्फे माहे ऑगस्ट २०१२ पासून देण्यात येत आहे. सन २०२१- 
२२ या वर्षाकरिता सदर ग्राहकाने भरावयाचा दर रु.१.३५ प्रति युनिट इतका आहे. या ग्राहकांची मागणी रु.१ प्रति 
युनिट इतका दर आकारण्यात यावा अशी आहे. या मागणीमुळे शासनावर प्रती युनिट रु.२.२९ व स्थिर आकारामध्ये 
रु.१५ प्रति अश्वशक्ती प्रति माह इतक्या अनुदानाचा भार येईल. 


उपरोक्त ग्राहकांनी शासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने राज्यातील अतिउच्चदाब, उच्चदाब 


व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय :- 


१. 


षु. 


अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांमधील ग्राहकांना दि.०१ जून, २०२१ पासून सदर 
ग्राहकांनी भरावयाचा सवळतीचा वीजदर रु.१.१६ प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये रु.२५ प्रति KVA इतकी 
सवलत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मा.महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाद्वारे या ग्राहकांना 
वेळोवेळी निश्चित केलेल्या वीजदरातून USHER भरण्यात येणारी रक्‍कम वगळता उर्वरित प्रति युनिट व 
प्रति KVA दरातील रक्‍कम यापोटी महावितरण कंपनीस त्या त्या वर्षी शासनामार्फत प्रत्यक्ष वीज वापरानुसार 
रक्‍कम परिगणित करुन अनुदान स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. राज्य शासनाद्वारे देण्यात 
येणाऱ्या सदर सवलतीचे दर दि.३१ मार्च, २०२३ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


, दि.०१.०४.२०२० ते दि.३१.०५.२०२१ या कालावधीत महावितरण कंपनी मार्फत अतिउच्वचदाब व उच्चदाब 


उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांना देण्यात आलेल्या रु.१.१६ प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये रु.२५ प्रति 
केव्हीए इतक्या सवलतीस कार्योतर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच त्याअनुषंगाने सन २०२०-२१ या संपूर्ण 
आर्थिक वर्षात सदर ग्राहकांना देण्यात आलेली सवलत रु.२६३.६३ कोटी व सन २०२१-२२ या वर्षातील माहे 
एप्रिल व माहे मे २०२१ या दोन महिन्यात देण्या आलेली सवलत रु.८७.९४ कोटी अशी एकूण सुमारे 
रू.३५१.५७ कोटी महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरुपात देण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 


. लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना रु.१.० प्रति युनिट हा सवलतीचा दर व स्थिर आकारात रु.१५/ 


HP/month इतकी सवलत दि. ०१ जून २०२१ पासून नव्याने देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. यापोटी 
महावितरण कंपनीस होणाऱ्या वार्षिक महसुली तुटीची भरपाई शासनामार्फत महावितरण कंपनीस अनुदान 
स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर सवलतीचे दर दि.३१ मार्च, २०२३ पर्यंत कायम ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


, उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा तपशील प्रपत्र (अ) व (ब) मध्ये सोबत 


जोडला आहे. 

सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च महावितरणला अनुदान स्वरुपात सन २०२२-२३ या वर्षात उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाच्या लेखाशिर्ष २८०१५५७२ मध्ये वित्त विभागाद्वारे आवश्‍यक अर्थसंकल्पिय तरतूद उपलब्ध 
करुन भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१ /प्र.क्र.११८/ऊर्जा-५ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥8॥॥७9॥॥9.9०५.॥) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०८२५१४५३१२०९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
सहपत्र :- प्रपत्र (अ) व (बो 


PRASHANT 
PUNDLIK BADGERI 


(प्र. पुं. बडगेरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई-३२. 
५. मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, प्रकाशगड,बांद्रा (पूर्व), मुंबई-३२. 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६. अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७. कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८. कक्ष अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९. निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२०. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१ /प्र.क्र.११८/ऊर्जा-५ 


शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.११८/ऊर्जा-५, दि. २५/०८/२०२२ चे सहपत्र 
प्रपत्र-अ 


अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहक 


अ.क्र वर्गवारी योगाचे दर शासन सवलत ग्राहकाने भरावयाचा 
सवलतीचा दर 
स्थिर आकार | वीज आकार स्थिर । वीज आकार | स्थिर वीज आकार 
(@./KVA) (रु./युनिटो | आकार | (रु./युनिट) | आकार (रु./युनिट) 
(रु.॥९//) (रु.॥९/॥) 
विक २ ३ 1 ४ षु ६ a ८ 
(२०२०-२१) 
1 अति उच्चदाब ७२ ३.७९ २५ २.६३ ४७ १.१६ 
उच्चदाब (92 ४.३६ २५ ३.२० ४७ १.१६ 
(२०२१-२२) 
2 अति उच्चदाब ७६ ३.६९ २५ २.५३ ५१ १.१६ 
उच्चदाब ७६ ४.२५ २५ ३.०९ ५१ १.१६ 
(२०२२-२३) 
३. अति उच्चदाब ८० ३.६९ २५ २.५३ 44 १.१६ 
उच्चदाब ८० ४.२४ २५ ३.०८ 4 १.१६ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१ /प्र.क्र.११८/ऊर्जा-५ 


शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.११८/ऊर्जा-५, दि. २५/०८/२०२२ चे सहपत्र 


प्रपत्र-ब 


लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहक 


अ. वर्गवारी आयोगाचे दर शासन सवलत ग्राहकाने भरावयाचा सवलतीचा 
क्र दर 
स्थिर आकार वीज स्थिर आकार वीज स्थिर आकार । वीज आकार 
(रु./अश्वशाक्ती | आकार | (रु./अश्वशाक्ती | आकार | (रु./अश्वशक्‍्ती/ | (रु./युनिट) 
/ माह) (रु./युनिट) /माह) (रु./युनिट) माह) 
१ | २ ३ शिया ५ द Le | . 
दि.१ जून २०२१ ते दि. ३१ मार्च २०२२ 
२. लघुदाब ४२ ३.२९ १५ २.२९ २७ fa .०० 
(२०२२-२३) 
३. 
लघुदाब ४३ ३.३० १५ २.३० २८ * 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


